प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांतील यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०१८. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/विविधयोजना/ 
सामाईकयंसाख/प्रमा/९८०५/४-म/२०१८, दिनांक : १९.०९.२०१८. 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेैशिवसं/विविधयोजना/ 
सामाईकयंसाख/प्रमा/१००१२/४-म/२०१८, दिनांक : २६.०९.२०१८. 


वाचा: १ 


विच्या 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदी करण्याकरीता राज्य योजना, राज्य शासन २५ ean हिस्सा, जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत इ. 


निधीच्या माध्यमातून प्राप्त अनुदानातून रुपये २५,५६,९९,१७६/- (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी छपन्न लाख 


नव्याण्णव हजार एकशे WEA फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री 


“परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या तपशीलानुसार (नग संख्या, 


प्रतिनग किंमत, एकूण किंमत, निधीचे माध्यम) संबंधित लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून 


खरेदी करण्यास या झासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ा-१ 


येत आहे. याबाबत “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या निधीच्या माध्यमाच्या अनुषंगाने संबंधित 


तपशीलवार लेखाशीर्ष “परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव 
|... | मल्टीपरा मॉनिटर विथ डिफिब्रिलेटर 
२. | पल्स ऑक्सीमीटर 
३. | व्हिडिओ लरिगोस्कोप 
४. | फायबर आप्टीक ब्रान्कोस्कोप 
५. । सिरींज पंप / इन्फयुजन पंप 
६. | डिफिब्रिलेटर विथ मानीटर 
| ७. | अँडल्ट अँण्ड पेडियाट्रिक व्हेन्टीलेटर 
८. | हाय एन्ड अडल्ट अँण्ड पेडियाष्ररिक व्हेन्टीलेटर 
९. । अँनेस्थेशिया मशिन 
१०. | अँनेस्थेशिया वर्कस्टेडान विथ मल्टीपरा alex विथ व्हेन्टीलेटर 
| 99. | बॉईल्सअँप्रेटस्‌ 
१२. | अँनेस्थेशिया वर्क स्टेशन 
१३. | सिलिंग माऊन्ट एलईडी लाईट डबल डोम 
| aes | डबल डोम एलईडी ओ.टी.ळलाईट विथ एचडी HARI 
१५. | शंडोलेस सिलिंग एलईडी ओ.टी.लाईट 


१६. | इलेक्ट्रो सजिकल कांटरी / dae सिलर 

१७. | व्हॅक्युम असिस्टेड क्लोज (व्हीएसी) थेरपी युनीट विथ अँक्सेसरीज 
१८. । ओएई मशीन 

१९. | aT मशीन 

२०. | एचडी एन्डोस्कोपीक कॅमेरा विथ ऑल अँक्सेसरीज 

२१. | व्हिडीओ नायस्टॅग्मोग्राफी (व्हिएनजी) 

२२. | पेडीयाट्रीक व्हेन्टीलेटर 

२३. | बबल सीपॅप 

२४. | निओनेटल व्हेन्टीलेटर 

२५. | ऑटोक्लेव्ह मशीन 

२६. | फुल्ली अटोमेटेड Wis बॅक्टेरियळ आयडेन्टीफोकेडान अँण्ड HT 
सुसेप्टीबीलीटी सिस्टीम 

२७. ।अँटोमेटेड ब्लड कल्वर अण्ड आय.डी. सिस्टीम 

२८. | & बॉडीमार्व्युरी कबिनेट 

२९. | ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ा-१ 


अटी :- 


As 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव 
३०. | एन डी याग लेझर 
३१. | ऑटोरिफ्रेक्‍्टो केरेटोमिटर 
३२. | नॉन कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर विथ पचीमीटर 
३३. | सी आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर 
३४. | मल्टीपॅरा मॉनीटर 
३५. | डयुअल काम्बीनेशन एल.ई.डी ओ.टी.लाइईट 
३६. | फाऊलर बेड 
३७. | फुलली ऑटोमेटेड रॅन्डम TRIG केमिस्ट्री अंनाळायझर 
३८. ।ए.बी.जी. मशीन 
३९. | ए.बी.जी. मशीन विथ इलेक्ट्रोळाईट 
| go. | फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री अनालायझर 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस संबंधित लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्रीपरत्वे मंजूर 


असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 


करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 


पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 


केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


पृष्ठ २२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


षु. 


Go 


2. 


संस्थेस 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 


खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


WRT शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त Tea नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च संबंधित 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्यानुसार संस्थापरत्वे परिशिष्ट 


ब मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा व खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१७३०४९१५१३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ्ढ ११ व “ब ११ Digitally si d by Al M. Dahal 
सोबत : परिशिष्ट “अ” व “ब. Arun M i 
e 


‘al Educat 


ou: ‘ion and Drugs 

Depa nt, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a5089 


7b7b2244d66593f50dd7 13da8386091 2503, 
cn=Arun M. Dahale 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई हाहर/ नागपूर/ 
औरंगाबाद/अकोला. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई. 
६. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई. 
७. अधिष्ठाता, बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
८. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 
९. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
१०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर. 
११.अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
१२.अधिष्ठाता, श्री.गुरुगोविंदसिंगजी स्मृती सर्वोपचार रुग्णालय, नांदेड. 
१३.अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड. 
पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


१४.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद. 

१५.अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे. 

१६.अधिष्ठाता, डॉ.वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर. 

१७.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद. 

१८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज. 

१९.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज. 

२०.अधिष्ठाता, पद्मश्री वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सांगली. 

२१.अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर. 

२२.अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 

२३.अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 

२४.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर. 

२५.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर. 

२६.अधिष्ठाता, डॉ.वैश्‍यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर. 

२७.अधिष्ठाता, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर. 

२८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला. 

२९.अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई. 

३०.अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई. 

३१.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर. 

३२.अधिष्ठाता, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई. 

३३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/लातूर/कोल्हापूर/बीड/सोलापूर/चंद्रपूर/सांगली/ 
अकोला/सोलापूर/औरंगाबाद/धुळे/गोंदिया/यवतमाळ/नांदेड 

३६.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रशा-१, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे “परिशिष्ट अ 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 
अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग a एकूण किंमत गिलोय माध्यम 
(१ ।मल्टीपरा मानिटर श्री.गुरुगोविदसिगजी ३ ५०४००० १५१२००० | राज्ययोजना 
विथ डिफिब्रिलेटर स्मृती सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
MULTIPARA रुग्णालय, नांदेड 
MONITOR WITH | डॉ.दांकरराव चव्हाण | ३ ५०४००० १५१२००० | राज्य शासन २५% 
DEFIBRILLATOR ।शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
एकूण ६ ३०,२४,००० 
(२) | पल्स ऑक्सीमीटर ग्रन्ट शासकीय वैद्यकीय | २१ ४०००० ८४०००० | जिल्हा वाषिक 
PULSE महाविद्यालय, मुंबई योजना 
OXYMETER (४२१० १२७१) 
शासकीय वैद्यकीय | १३ ४०००० ५२०००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण २४ १३,६०,००० 
(३) । व्हिडिओ श्री.माऊसाहेब fee | १। १९६७५६६ १९६७५६६ | राज्ययोजना 
लॅरिंगोस्कोप झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
VIDEO महाविद्यालय व 
LARYNGOSCOPE । रुग्णालय, धुळे 
डॉ.वैऱयंपायन स्मृती | १ । १९६७५६६ १९६७५६६ | राज्य शासन २५% 
शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, सोलापूर (४२१० २१२४) 
एकूण २ ३९,३५,१३२ 
(8)  । फायबर  आप्टीक | शासकीय वैद्यकीय | १ ९१८४०० ९१८४०० | राज्ययोजना 
ब्रॉन्कोस्कोप महाविद्यालय व कर्करोग (४२१० १६२९) 
FIBER OPTIC. ।रुग्णालय, औरंगाबाद 
BRONCHOSCOPE_§ । शासकीय वैद्यकीय | १ ९१८४०० ९१८४०० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, मिरज 
एकूण २ १८,३६,८०० 
(५ | सिरींज पंप/ | शासकीय वैद्यकीय | २१ ५०४०० १०५८४०० | राज्ययोजना 
इन्फयुजन पंप । महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
SYRINGE PUMP / अतिविशेषोपचार 
INFUSION PUMP | रुग्णालय, नागपूर 
इंदिरा गांधी शासकीय | १३ ५०४०० ६५५२०० | राज्ययोजना 


पृष्ठ २२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत ये 
किंमत 
वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, नागपूर 
छत्रपती प्रमिला राजे | १५ ५०४०० ७५६००० | राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
श्री.वसंतराव नाईक | १७ ५०४०० ८५६८०० | राज्ययोजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
श्री.गुरुगोविदसिग स्मृती | ४५ ५०४०० २२६८००० | राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
नांदेड 
शासकीय वैद्यकीय | २० ५०४०० १००८००० । राज्ययोजना 
महाविद्यालय, लातूर (४२१० १६२९) 
इंदिरा गांधी शासकीय | २० ५०४०० १००८००० | राज्य शासन २५% 
वैद्यकीय महाविद्यालय, हिस्सा 
नागपूर (४२१० २१२४) 
ग्रन्ट शासकीय वैद्यकीय | २६ ५०४०० १३१०४०० । जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
शासकीय वैद्यकोय | २० ५०४०० १००८००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण १९७ ९९,२८,८०० 
(६ । डिफिब्रिलेटर विथ | इंदिरा गांधी शासकीय | २ ३००००० ६००००० । राज्ययोजना 
मॉनीटर वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
DEFIBRILLATOR  । रुग्णालय, नागपूर 
WITH MONITOR शासकीय वैद्यकीय | २ ३००००० ६००००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, औरंगाबाद 
छत्रपती शिवाजी | २ ३००००० ६००००० | राज्ययोजना 
महाराज सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, सोलापूर 
छत्रपती प्रमिला wi} २ ३००००० ६००००० । राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
श्री.भाऊसाहेब हिरे| ६ ३००००० १८००००० | राज्य योजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 


रुग्णालय, धुळे 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत शिवीते शान 
किंमत 
श्री.वसंतराव नाईक | ५ ३००००० १५००००० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
शासकीय वैद्यकीय | २ ३००००० ६००००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय, अकोला (४२१० १६२९) 
शासकीय वैद्यकीय :। ३००००० १२००००० । राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, मिरज हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
ire शासकीय वैद्यकीय | © ३००००० २१००००० | जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
झासकीय वैद्यकीय | २ ३००००० ६००००० । जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण ३४ १,०२,००,००० 
(७ | अडल्ट अँण्ड | शासकीय वैद्यकीय | १३ | ११८०००० १५३४०००० । राज्ययोजना 
पेडियाट्रिक महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
व्हेन्टीलेटर रुग्णालय, नागपूर 
ADULT & | इंदिरा गांधी शासकीय | १ | ११८०००० ११८०००० | राज्ययोजना 
PAEDIATRIC वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
VENTILATOR रुग्णालय, नागपूर 
पद्मश्री वसंतदादा पाटील | २ | ११८०००० २३६०००० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, सांगली 
छत्रपती प्रमिला राजे| 3 | ११८०००० ३५४०००० | राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
स्वामी रामानंद तिर्थ | १ । ११८०००० ११८०००० | राज्ययोजना 
ग्रामीण IRI (४२१० १६२९) 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
अंबाजोगाई 
श्री.वसंतराव नाईक | 2 | ११८०००० २३६०००० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
डाॉ.वैश्‍यंपायन स्मृती | १ | ११८०००० ११८०००० | राज्य शासन २५% 
शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 


महाविद्यालय, सोलापूर 


(४२१० २१२४) 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत Pree माध्यम 
किंमत 
शासकीय वैद्यकीय | २ | ११८०००० २३६०००० | राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, मिरज हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
इंदिरा गांधी शासकीय | 2 | ११८०००० २३६०००० | जिल्हावार्षिक 
वैद्यकीय महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
शासकीय वैद्यकीय | 2 | ११८०००० २३६०००० | जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
शासकीय वैद्यकीय | २ | ११८०००० २३६०००० | जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, अकोला योजना 
(४२१० १५८५) 
एकूण ३१ ३,६५,८०,००० 
(८) |e एन्ड अडल्ट | शासकीय वैद्यकीय | १ | १५००००० १५००००० | राज्ययोजना 
अँण्ड पे डियाट्रिक | महाविद्यालय, चंद्रपूर (४२१० १६२९) 
व्हेन्टीलेटर SAPNA चव्हाण | २ | १५००००० 3000000 | राज्य शासन २५% 
HIGH END ADULT | शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 
& PAEDIATRIC ।महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
VENTILATOR Te शासकीय वैद्यकीय | 2 | १५००००० 3000000 । जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
एकूण ७५,००,००० 
(९) ।अनेस्थेशिया afr स्वामी रामानंद तिर्थ ९५२००० १९०४००० | राज्ययोजना 
ANAESTHESIA ग्रामीण शासकीय (४२१० १६२९) 
MACHINE वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, अंबाजोगाई 
स्वामी रामानंद तिर्थ) २ ९५२००० १९०४००० | राज्य शासन २५% 
ग्रामीण IRI हिस्सा 
वैद्यकीय महाविद्यालय, (४२१० २१२४) 
अंबाजोगाई 
एकूण ea 3¢,0¢,000 
(१०) | अँनेस्थेशिया ससून सर्वांपचार १७१५००० १७१५००० | राज्ययोजना 
वर्कस्टेशन विथ | रुग्णालय, पुणे (४२१० १६२९) 
मल्टीपॅरा मॉनीटर | राजषी छत्रपती शाहू | १ । १७१५००० १७१५००० | राज्ययोजना 
विथ व्हेन्टीलेटर महाराज शासकीय (४२१० १६२९) 
ANAESTHESIA वैद्यकीय महाविद्यालय, 
WORK STATION ।कोल्हापूर 
WITH MULTIPARA. | श्री.भाऊसाहेब fee | 3 | १७१५००० ५१४५००० | राज्य शासन 24% 
MONITOR WITH | arate वैद्यकीय हिस्सा 


VENTILATOR 


महाविद्यालय, धुळे 


(४२१० २१२४) 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत rere माध्यम 
किंमत 
इंदिरा गांधी शासकीय | २ | १७१५००० ३४३०००० | जिल्हावार्षिक 
वैद्यकीय महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
शासकीय वैद्यकीय | २ | १७१५००० ३४३०००० | जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, अकोला योजना 
(४२१० १५८५) 
एकूण १,५४,३५,००० 
(११ | बॉईल्स अँप्रेटस्‌ | छत्रपती शिवाजी ३०८००० ६१६००० | राज्ययोजना 
BOYLES महाराज सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
APPARATUS रुग्णालय, सोलापूर 
स्वामी रामानंद तिर्थ| ६ ३०८००० १८४८००० | राज्य शासन २५% 
ग्रामीण RTH हिस्सा 
वैद्यकीय महाविद्यालय, (४२१० २१२४) 
अंबाजोगाई 
एकूण ८ २४, ६४,००० 
(१२) ।अँनेस्थेशिया वर्क | शासकीय वैद्यकीय | १ | २४१५००० २४१५००० | राज्ययोजना 
Rea महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
ANAESTHESIA रुग्णालय, औरंगाबाद 
WORK STATION Te शासकीय वैद्यकीय | ४ | २४१५००० ९६६०००० | जिल्हा वाषिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
शासकीय वैद्यकीय | ४ | २४१५००० ९६६०००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
शासकीय वेद्यकोय | २ | २४१५००० ४८३०००० | जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
अतिविशेषोपचार (४२१० १५११) 
रुग्णालय, नागपूर 
एकूण | ११ २, ६५, ६५,००० 
(१३) । सिलिग माऊन्ट | इंदिरा गांधी शासकीय | २ ९५२००० १९०४००० | राज्ययोजना 
एलईडी लाईट डबल वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
डोम रुग्णालय, नागपूर 
CEILING MOUNT | शासकीय वैद्यकीय | १ ९५२००० ९५२००० | राज्ययोजना 
LED LIGHT |महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
DOUBLE DOME रुग्णालय, औरंगाबाद 
छत्रपती प्रमिला राजे| ३ ९५२००० २८५६००० | राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
एकूण ६ ५७,१२,००० 
(१४ | डबल डोम एलइडी | शासकीय वैद्यकीय | १ | १८००००० १८००००० | राज्ययोजना 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत निधीचे माध्यम 
किंमत 
ओ.टी.ळाईट विथ ।महाविद्यालय व कॅन्सर (४२१० १६२९) 
एचडी कॅमेरा रुग्णालय, औरंगाबाद 
DOUBLE DOME | शासकीय वैद्यकीय | १ १८००००० १८००००० राज्य योजना 
0.1. LIGHT WITH ।महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
HD CAMERA रुग्णालय, अकोला 
एकूण ३६,००,००० 
(१५ [artes सिलिंग | शासकीय वैद्यकीय १७९२०० ५३७६०० | राज्ययोजना 
एलईडी ओ.टी.लाईट |।महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
SHADOWLESS रुग्णालय, मिरज 
CEILING LED 0.1. | डॉ.शंकरराव चव्हाण | २ १७९२०० ३५८४०० | राज्ययोजना 
LIGHT शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, नांदेड 
डॉ.वैऱयंपायन स्मृती | ३ १७९२०० ५३७६०० | राज्य शासन २५% 
शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, सोलापूर (४२१० २१२४) 
एकूण ८ १४,३३, ६०० 
(१६) । इलेक्ट्रो सजिकल | श्री.भाऊसाहेब हिरे ६५०००० १३००००० | राज्ययोजना 
कॉटरी / dae ।शझासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
सिलर महाविद्यालय, धुळे 
ELECTRO इंदिरा गांधी शासकीय | १ ६५०००० ६५०००० | जिल्हावार्षिक 
SURGICAL वैद्यकीय महाविद्यालय व योजना 
CAUTERY / ।रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
VESSEL SEALER एकूण ३ १९५०००० 
(१७ । व्हॅक्युम असिस्टेड | डॉ.शंकरराव चव्हाण | १ ७५०००० ७५०००० | राज्ययोजना 
क्लोज (व्हीएसी) | शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
थेरपी युनीट विथ | महाविद्यालय, नांदेड 
अँक्सेसरीज इंदिरा गांधी शासकीय | ३ ७५०००० 2240000 | राज्य शासन २५% 
VACCUM वैद्यकीय महाविद्यालय, हिस्सा 
ASSISTED CLOSE | नागपूर (8290 2928) 
(VAC) THERAPHY एकूण 8 30,00,000 
UNIT WITH 
ACCESSORIES 
(१८) | ओएई मज्ञीन re शासकीय वैद्यकीय | १ ५००००० ५००००० | जिल्हावार्षिक 
OAE Machine महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
इंदिरा गांधी शासकीय | १ ५००००० ५००००० । जिल्हावार्षिक 
वैद्यकीय महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
एकूण २ १०,००,००० 
(१९) । बेरा मशीन श्री.भाऊसाहेब हिरे| १ | १०००००० १०००००० | राज्ययोजना 


पृष्ठ २२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत निधीचे माध्यम 
किंमत 
BERA MACHINE ।शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, धुळे 
SAPR चव्हाण | १ १०००००० १०००००० | राज्य शासन २५% 
शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
ग्रन्ट शासकीय वैद्यकीय | १ | १०००००० १०००००० । जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, मुंबई. योजना 
(४२१० १२७१) 
एकूण 3 30,00,000 
(२० | एचडी एन्डोस्कोपीक श्री.गुरुगोविदसिग स्मृती | १ | २४००००० २४००००० | राज्ययोजना 
कॅमेरा विथ ऑल सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
अँक्सेसरीज नांदेड 
HD ENDOSCOPIC ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय | १ | २४००००० २४००००० । जिल्हा afta 
CAMERA WITH | महाविद्यालय, मुंबई. योजना 
ALL (४२१० १२७१) 
ACCESSORIES एकूण २ ४८,००,००० 
(२१) | व्हिडीओ ग्रन्ट शासकीय वैद्यकीय | १ | २९००००० २९००००० | राज्ययोजना 
नायस्टॅग्मोग्राफी महाविद्यालय, मुंबई. (४२१० १६२९) 
(व्हिएनजी) शासकीय वैद्यकीय | १ | २९००००० २९००००० | राज्ययोजना 
VIDEO महाविद्यालय, लातूर (४२१० १६२९) 
NAYSTAGMOGRA एकूण २ ५८,००,००० 
PHY (VNG) 
(२२) | पेडीयाट्रीक छत्रपती प्रमिळा wil] १ १३२२००० १३२२००० | राज्ययोजना 
व्हेन्टीलेटर सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
PAEDIATRIC कोल्हापूर 
VENTILATOR श्री.वसंतराव नाईक | १ १३२२००० १३२२००० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
एकूण २६,४४,००० 
(२३) | बबल ST श्री.वसंतराव नाईक ३९२००० ७८४००० | राज्ययोजना 
BUBBLE CPAP शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
डा.वैऱ्यंपायन स्मृती | २ ३९२००० ७८४००० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, सोलापूर 
शासकीय वैद्यकीय | १ ३९२००० ३९२००० | राज्य शासन 24% 
महाविद्यालय, लातूर हिस्सा 


(४२१० २१२४) 


पृष्ठ २२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत rere माध्यम 
किंमत 
ग्रन्ट शासकीय वैद्यकीय | ८ ३९२००० ३१३६००० | जिल्हा वाषिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
झासकीय वैद्यकीय | ६ ३९२००० २३५२००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
शासकीय वैद्यकीय | ५ ३९२००० १९६०००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण २४ ९४०८००० 
(२४ | निओनेटल छत्रपती प्रमिळा Ut] १ | ११७५००० ११७५००० | राज्ययोजना 
व्हेन्टीलेटर सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
NEONATAL कोल्हापूर 
VENTILATOR Tre शासकीय वैद्यकीय | 2 | ११७५००० 2340000 । जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
शासकीय वैद्यकीय | 2 | ११७५००० २३५०००० | जिल्हा वार्षिक 
महाविद्यालय, अकोला योजना 
(४२१० १५८५) 
एकूण 4 42,904,000 
(२५) | आटोक्लेव्ह मशीन श्री.भाऊसाहेब fee} १ ४९३१७२ ४९३१७२ | राज्ययोजना 
AUTOCLAVE BIRTH a वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
MACHINE महाविद्यालय, धुळे 
शासकीय वैद्यकीय | १ ४९३१७२ ४९३१७२ | जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, अकोला योजना 
(४२१० १५८५) 
एकूण २ ९,८६,३४४ 
(२६) । pet sees  श्री.वसंतराव नाईक | १ | २५५०००० २५५०००० | राज्ययोजना 
ws  बॅक्टेरियळ | शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
आयडेन्टीफीकेडान महाविद्यालय, यवतमाळ 
अँण्ड ड्रग | शासकीय वैद्यकीय | १ | २५५०००० २५५०००० | राज्ययोजना 
सुसेप्टीबीलीटी महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
सिस्टीम रुग्णालय, लातूर 
FULLY एकूण २ ५१,००,००० 
AUTOMATED 
RAPID 
BACTERIAL 
IDENTIFICATION & 
DRUG 


SUSEPTIBILITY 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत निधीचे माध्यम 
किंमत 
SYSTEM 
(29) | अँटोमेटेड wes ।बै.जी.शासकीय वैद्यकीय | १ | 2230200 २२३०२०० | राज्य शासन २५% 
कल्चर अँण्ड | महाविद्यालय, पुणे हिस्सा 
आय.डी. सिस्टीम (४२१० २१२४) 
AUTOMATED इंदिरा गांधी शासकीय | १ २२३०२०० २२३०२०० | राज्य शासन २५% 
BLOOD CULTURE ।वैद्यकीय महाविद्यालय, हिस्सा 
&|.D. SYSTEM नागपूर (४२१० २१२४) 
एकूण २ ४४, ६०,४०० 
(२८) ।६ बॉडी मार्व्युरी | शासकीय वैद्यकीय ९९१००० ९९१००० | राज्ययोजना 
कॅबिनेट महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
६ BODY | रुग्णालय, लातूर 
MORTUARY इंदिरा गांधी शासकीय | ४ ९९१००० ३९६४००० | राज्य शासन २५% 
CABINET वैद्यकीय महाविद्यालय, हिस्सा 
नागपूर (४२१० २१२४) 
IIH वैद्यकीय | १ ९९१००० ९९१००० | राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, अकोला हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
एकूण नि ५९,४६,००० 
(२९) | ऑपरेटींग छत्रपती शिवाजी | १ | १०००००९ १०००००० | राज्ययोजना 
मायक्रोस्कोप महाराज सर्वोपचार (४२१० १६२९) 
OPERATING रुग्णालय, सोलापूर 
MICROSCOPE शासकीय वैद्यकीय | १ | १०००००० १०००००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, मिरज 
एकूण २ २०,००,००० 
(३० | एन डी याग लेझर स्वामी रामानंद तिर्थ | १ | १७००००० १७००००० | राज्य योजना 
ND YAG LASER ग्रामीण शासकीय (४२१० १६२९) 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
अंबाजोगाई 
शासकीय वैद्यकीय | १ १७००००० १७००००० । जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
एकूण Q 3¥,00,000 
(३१ | ऑटोरिफ्रक्टो स्वामी रामानंद तिर्थ | १ ४४८००० ४४८००० | राज्ययोजना 
केरेटोमिटर ग्रामीण झासकीय (४२१० १६२९) 
AUTOREFRACTO वैद्यकीय महाविद्यालय, 
KERATOMETER अंबाजोगाई 
शासकीय वैद्यकीय | २ ४४८००० ८९६००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 


रुग्णालय, लातूर 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत निधीचे माध्यम 
किंमत 
शासकीय वैद्यकीय | १ ४४८००० ४४८००० योजनेत्तर 
महाविद्यालय, अकोला (२२१० ५०६८) 
इंदिरा गांधी शासकीय | २ ४४८००० ८९६००० | जिल्हावार्षिक 
वैद्यकीय महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
एकूण ६ २६,८८,००० 
(३२) | नॉन कॉन्टॅक्ट | शासकीय वैद्यकीय | १ ६५०००० ६५०००० | राज्य शासन 24% 
टोनोमीटर विथ ।महाविद्यालय, मिरज हिस्सा 
पॅचीमीटर (४२१० २१२४) 
NON CONTACT | शासकीय वैद्यकीय | १ ६५०००० ६५०००० | freer afta 
TONOMETER महाविद्यालय व योजना 
WITH रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
PATCHYMETER एकूण २ १३,००,००० 
(33) | आर्म इमेज | शासकीय वैद्यकीय | १ १३१२६४० १३१२६४० | राज्ययोजना 
इन्टेन्सीफायर महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
0-॥॥  IMAGE_ ।अतिविशेषोपचार 
INTENSIFIER रुग्णालय, नागपूर 
इंदिरा गांधी शासकीय | २ १३१२६४० २६२५२८० | राज्ययोजना 
वैद्यकीय महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, नागपूर 
ITH वैद्यकीय | 9 | १३१२६४० १३१२६४० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, औरंगाबाद 
शसकीय वैद्यकीय | १ | १३१२६४० १३१२६४० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व कर्करोग (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय | १ | १३१२६४० १३१२६४० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, मिरज 
स्वामी रामानंद तिर्थ | २ | १३१२६४० २६२५२८० | राज्ययोजना 
ग्रामीण IRI (४२१० १६२९) 
वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, अंबाजोगाई 
श्री.वसंतराव नाईक | १ | १३१२६४० १३१२६४० | राज्ययोजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
श्री.गुरुगोविदसिगजी १ | १३१२६४० १३१२६४० | राज्ययोजना 
स्मृती सर्वोपचार (४२१० १६२९) 


रुग्णालय, नांदेड 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत निधीचे माध्यम 
किंमत 
एकूण | 9° | १,३१,२६,४०० 
(३४ | मल्टीपरा मानीटर झासकीय वैद्यकीय | ४ १६५००० ६६०००० । राज्ययोजना 
MULTIPARA महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
MONITOR रुग्णालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय | ८ १६५००० १३२०००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
रुग्णालय, मिरज 
पदाश्री वसंतदादा पाटील | १ १६५००० १६५००० | राज्ययोजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, सांगली 
श्री.भाऊसाहेब fee] ९ १६५००० १४८५००० | राज्ययोजना 
झासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, धुळे 
शासकीय वैद्यकीय | १० १६५००० १६५०००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय, अकोला (४२१० १६२९) 
शासकीय वैद्यकीय | ६ १६५००० ९९०००० | राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, मिरज हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
शासकीय वैद्यकीय | ८ १६५००० १३२०००० | राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, लातूर हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
शासकीय वैद्यकीय | ५ १६५००० ८२५००० | राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, अकोला हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
Te शासकीय वैद्यकीय | ३ १६५००० ४९५००० । जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
शासकीय वैद्यकीय | ४ १६५००० ६६०००० | जिल्हावा्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, नागपूर (४२१० 9499) 
शासकीय वैद्यकीय | ९ १६५००० १४८५००० । जिल्हावार्षिक 
महाविद्यालय व योजना 
रुग्णालय, औरंगाबाद (४२१० १४३१) 
एकूण किंमत ६७ १,१०,५५,००० 
(३५ | डयुअल काम्बीनेशन | शासकीय वैद्यकीय | १ १०९५००० १०९५००० | राज्ययोजना 
एल.ई.डी महाविद्यालय (४२१० १६२९) 
ओ.टी.लाईट अतिविशेषोपचार 
DUAL रुग्णालय, नागपूर 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग प्रतिनग एकूण किंमत शिवीते भान 
किंमत 
COMBINATION सर ज.जी.समुह | १ | १०९५००० १०९५००० | जिल्हा वार्षिक 
LEDO.T.LIGHT रुग्णालये, मुंबई. योजना 
(४२१० १२७१) 
एकूण २ २१,९०,००० 
(३६ | फाऊलर बेड We जार्जस रुग्णालय, | २५ २५००० ६२५००० | राज्ययोजना 
FOWLER BED मुंबई (४२१० १६२९) 
श्री.वसंतराव नाईक | २६ २५००० ६५०००० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
एकूण ५१ १२,७५,००० 
(30) ।फुल्ली आटोमेटेड | शासकीय वैद्यकीय | १ | १०५०००० १०५०००० | राज्ययोजना 
रॅन्डम अँक्सेस | महाविद्यालय व (४२१० १६२९) 
केमिस्ट्री अनालायझर | अतिविशेषोपचार 
FULLY रुग्णालय, नागपूर 
AUTOMATED श्री.भाऊसाहेब हिरे| १ | १०५०००० १०५०००० | राज्ययोजना 
RANDOM शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
ACCESS महाविद्यालय, धुळे 
CHEMISTRY श्री.वसंतराव नाईक | 9 | १०५०००० १०५०००० | राज्ययोजना 
ANALYSER शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, यवतमाळ 
IIH वैद्यकीय | 3 १०५०००० ३१५०००० | राज्य शासन २५% 
महाविद्यालय, औरंगाबाद हिस्सा 
(४२१० २१२४) 
एकूण ६ ६३,००,००० 
(३८) । ए.बी.जी. मशीन शासकीय वैद्यकीय ५८४१०० ५८४१०० | राज्ययोजना 
ABG MACHINE महाविद्यालय, मिरज (४२१० १६२९) 
छत्रपती प्रमिला राजे| १ ५८४१०० ५८४१०० | राज्ययोजना 
सर्वोपचार रुग्णालय, (४२१० १६२९) 
कोल्हापूर 
श्री.वसंतराव नाईक | ४ ५८४१०० २३३६४०० | राज्ययोजना 
शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
SAP चव्हाण | १ ५८४१०० ५८४१०० | राज्य शासन २५% 
शासकीय वैद्यकीय हिस्सा 
महाविद्यालय, नांदेड (४२१० २१२४) 
एकूण [७ ४०,८८,७०० 
(३९) | ए.बी.जी. मशीन विथ | सर ज.जी.समुह २५३७००० ७६११००० । राज्ययोजना 


इलेक्ट्रोळाईट 


रुग्णालये, मुंबई 


(४२१० १६२९) 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव संस्थेचे नाव नग ग सग एकूण किंमत Hole a 
किंमत 
ABG MACHINE ।बै.जी.शासकीय वैद्यकीय | १ २५३७००० २५३७००० | राज्य शासन २५% 
WITH महाविद्यालय, पुणे हिस्सा 
ELECTROLYTE (8290 २१२४) 
एकूण fa 90982000 
(go) ।फुल्ली आटोमेटेड | इंदिरा गांधी शासकोय २०००००० २०००००० | राज्ययोजना 
बायोकेमिस्ट्री वैद्यकीय महाविद्यालय, (४२१० १६२९) 
अँनालायझर नागपूर 
FULLY शासकीय वैद्यकीय | १ | २०००००० 2000000 । राज्य योजना 
AUTOMATED महाविद्यालय, औरंगाबाद (४२१० १६२९) 
BIOCHEMISTRY डॉ.वैऱयंपायन स्मृती | १ २०००००० २०००००० राज्य योजना 
ANALYSER शासकीय वैद्यकीय (४२१० १६२९) 
महाविद्यालय, सोलापूर 
शासकीय वैद्यकीय | १ | २०००००० २०००००० | राज्ययोजना 
महाविद्यालय, मिरज (४२१० १६२९) 
सर ज.जी.समुह | २ | २०००००० ४०००००० | जिल्हा वार्षिक 
रुग्णालये, मुंबई योजना 
(४२१० १२७१) 
एकूण ६ १,२०,००,००० 
एकूण (१ ते ४१) २५,५६,९९,१७६ 


पृष्ठ २२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रशा-१, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे “परिशिष्ट ब” 


परिशिष्ट अ मध्ये नमूद यंत्रसामुग्रीच्या अनुषंगाने यंत्रसामुग्रीपरत्वे लेखाशीर्षे 


राज्य योजना (सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा शिर्ष) 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 

श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
(४२१० १६२९) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


राज्यशासनाचा २५ टक्के हिस्सा (सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा Bg) 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(००) - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३९) - राज्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे व नविन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरु करणे व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे 
(४२१० २१२४) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


जिल्हा वार्षिक योजना- मुंबई शहर जिल्हा 
मागणी क्रमांक - ओ १५ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(३१) - जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(39) (०१) - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(४२१० १२७१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ २२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ञा-१ 


जिल्हा वार्षिक योजना- औरंगाबाद जिल्हा 


मागणी क्रमांक ३१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 

०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 

१०५ - विषम चिकित्सा 

(४७ - जिल्हा योजना - औरंगाबाद 

(४७) (0१ - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
(४२१० १४३१) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


जिल्हा वार्षिक योजना- अकोला जिल्हा 
मागणी क्रमांक- ओ-७७ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(६२) - जिल्हा योजना - अकोला 
(६२) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे (कार्यक्रम) 
(४२१० १५८५) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


जिल्हा वार्षिक योजना- नागपूर जिल्हा 
मागणी क्रमांक ओ-६३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(५५) - जिल्हा योजना -नागपूर 
(44) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे (कार्यक्रम) 
(४२१० १५११) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ २२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२९८/प्रश्ा-१ 


योजनेत्तर 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 


२२१० 

oY 

१०५ 
(१०५)(०३) 
(०३) (२९) 


42 


मागणी क्रमांक एस-१ 

वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
विषम चिकित्सा 

वैद्यकीय महाविद्यालये 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अकोला 
(२२१० ५०६८) 

यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ २२ पैकी २२ 


